डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरण ..... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२१/प्र.क्र.३०/ का-१४८१-अ 
मादाम कामा,मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ९ जुलै, २०२१. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२१/प्र.क्र.३०/ का-१४८१-अ, दि.१ जुले,२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
रु.१९०,००,००,०००/- (रु.एकशऱी नव्वद कोटी) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यांत आला आहे. सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डोंगरी विभागाच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेता, डोंगरी विभाग विकास 
कार्यक्रमाकरीता एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ५०% च्या मर्यादेत निधी दि.१ जुले, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर arm निर्णयातील परिच्छेद २ मध्ये 
“रु.९,५०,००,०००/-(अक्षरी रु. नऊ कोटी पन्नास लाख फक्त)” असे दर्शविण्यात आले आहे. त्याऐवजी 
“रु.९५,००,००,०००/-(अक्षरी रु.पंच्च्याण्णव कोटी फक्त)” असे वाचावे. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in & या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०९१७१७३१०३१६ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vijesing 
Fattesing Vasave 20m" ae दना, 
( वि.फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, 


ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/ 
सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ 
यवतमाळ /पालघर. 

प्रत, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, द्वारा- जिल्हाधिकारी कार्यालय,ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगळी/सातारा/कोल्हापूर/ 
औरंगाबाद/बीड/हिंगोळी/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पालघर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/ 
बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर, 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-ओ). 


